सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्‍यातील १४ 
प्रमुख जिल्हा मार्ग व १ इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची 


राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१०५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २४ ऑक्टोबर, २०१८ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
क्र.मुअ(पुणे/का-२/रेशा/७५/४४६२/२०१८ दि. २९/०६/२०१८. 
२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर यांचे पत्र 
क्र.साबांमसो/रेशा/२००१-२१/रस्ते दर्जोन्नती/ २९८३/२०१८ दि. १०/०९/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रांन्वये सोलापूर 
जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्‍यातील १४ प्रमुख जिल्हा मार्ग व १ इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची राज्यमार्ग म्हणून 


दर्जोन्नती करण्याबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या तसेच रस्त्यांचा एकुण होणारा वापर 


विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून Salad करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, सोलापूर यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन 


सोलापूर जिल्ह्यातील खालील रस्ते राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ | feces | साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा तालुका व करावयाची नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण क्रमांक/ 
लांबी नामाभिधान 
प्रमुख सांगळी । (o/ood 
दिघंची - जिल्हा हद्द - खवासपूर - जिल्हा (ता. जत) । 9/300) ५७.४०० | राज्यमार्ग-३८६ 
लोटेवाडी - सोनलवाडी - एकतपूर- | मार्ग-५३ १.३०० कि.मी. | कि.मी. 
सांगोला - वाढेगांव - मेडशिंगी - प्रमुख प (०/०० ते 
आलेगांव - वाकीघेरडी - वाणचिंचाळे- । जिल्हा । (ता. सांगोला) | २६/००) 
भोसे रस्ता. मार्ग- ८६ २६.०० कि.मी. 
प्रमुख सोलापूर । (७/०० ते 
जिल्हा | (ता. सांगोला) | 93/40) 
मार्ग- १८२ ६.५०० कि.मी. 
प्रमुख प (२१/८० ते 
जिल्हा (ता. सांगोला) | 33/00) 
मार्ग-१६३ ११.२०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१०५/नियोजन-२ 


प्रमुख । सोलापूर (५/६०ते 
जिल्हा | (ता. सांगोला) | १८/००) 
मार्ग- ६९ १२.४०० कि.मी 
प्रमुख प (०/०० ४६.४०० | राज्यमार्ग-३८७ 
प्रस्तावित राज्यमार्ग (जुना प्रमुख जिल्हा | (ता. सांगोला) | १०/००) कि.मी. 
जिल्हा मार्ग -८६ पासून) आजनाळे - मार्ग-११० १०.०० कि.मी. 
USAR - मंगेवाडी - वाटंबरे - राजुरी- | प्रमुख सोलापूर । ४१/००ते 
हटकरमंगेवाडी - जुजारपूर - जुनोनी- | जिल्हा | (ता. सांगोला) | ४७/००) 
कोळा रस्ता. मार्ग- ८९ ६.०० कि.मी. 
प्रमुख प (०/०० ते 
जिल्हा । (ता. सांगोला) | २५/००) 
मार्ग- १६४ २५.०० कि.मी. 
प्रमुख सोलापूर । (०/०० ते 
जिल्हा | (ता. सांगोला) | ५/४००) 
मार्ग- १८३ ५.४०० कि.मी. 
प्रमुख प (१३/०० 
सांगोला - चिंचोली - धायटी - जिल्हा । (ता. सांगोला) | ३२/००) ३१.०० | राज्यमार्ग-३८८ 
Bradt - उंबरगाव - पंढरपूर रस्ता. । मार्ग- ८५ १९.०० कि.मी. । कि.मी. 
इतर सोलापूर । (०/०० ते 
जिल्हा | (ता. सांगोला) | १२/००) 
मार्ग-९९ १२.०० कि.मी. 
राज्यमार्ग-१६६ ते हातिद - जवळा - प्रमुख सोलापूर । (०/०० ते| ५९.५०० | राज्यमार्ग -३८९ 
घेरडी - FAR - मानेवाडी - मारोळी - जिल्हा | (ता. सांगोला) | ५९/५०) कि.मी. 
लवंगी - शिवणगी ते रा.मा.-५१६ Vat | मार्ग- ७२ ५९.५०० कि.मी. 
मिळणारा रस्ता. 
एकूण १९४.३०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सोलापूर जिल्ह्यातील राज्यमार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १९३.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१४४०.६९५ + १९३.००) म्हणजेच 
१६३३.६९५ कि.मी. इतकी व प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १८१.०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (४१८५.४७० - १८१.००) म्हणजेच ४००४.४७ कि.मी. इतकी आणि इतर जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १२.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१३६७.७५० - १२.००) म्हणजेच 


१३५५.७५० कि.मी. इतकी होईल. 


सांगली जिल्ह्यातील राज्यमार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १.३०० कि.मी. ने वाढ होवून 
एकूण लांबी (१३९९.४९५ + 9.300) म्हणजेच १४००.७९५ कि.मी. इतकी व प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १.३०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२७३३.९६० - १.३००) म्हणजेच 


२७३२.६६० कि.मी. इतकी होईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१०५/नियोजन-२ 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८१०२४१६०३१४२२१८ असा आहे. हा ASAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


? ras h a nt Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
DN: c=IN, o=G nt Of Maharashtra, 
ou 
Vi k po: je= , st=Maharashtra, 

l n a ya la 0 aS. =2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d5261 
43e814db5f8c505422af66a5628314537e, 


P t | cn=Prashant Vinayakrao Patil 
a l Date: 2018.10.24 16:09:00 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 


2s ७ <£2 


१०) 


विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 
जिल्हाधिकारी,सोलापूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 

अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सोलापूर(यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल झासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सांगली. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


